महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ 

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास १७.५ टक्के 
प्रवासी करापैकी १० टक्के प्रवासी कराची रक्‍कम 
शासनाचे भांडवली अंशदान म्हणून देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.एसटीसी-०८१४/प्र.क्र.४७८/परि-१ 
गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ४ जुले, २०१५. 


वाचा :- 

१. शासन निर्णय गृह विभाग क्र. एसटीसी-३४००/६३१/सीआर-३१/परि-१, दि. २०.०६.२०००. 

२. शासन निर्णय गृह विभाग क्र. एसटीसी-०५१२/प्र.क्र.४२३/परि-१, दि. १६.०४.२०१३. 
प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाद्वारा १७.५ टक्के या दराने प्रवासी कराची रक्‍कम 

शासनास अदा करण्यात येते. महामंडळाने प्रवासी कराच्या १२ टक्के प्रमाणे येणारी प्रवासी कराची 
रक्‍कम शासनास अदा करावी व व उर्वरित ५.५ टक्के दराने येणारी रक्‍कम भांडवली अंशदानाच्या 
स्वरुपात महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास देण्याबाबत तसेच उक्त शासनाच्या भांडवली 
अंशदानावर ६ टक्के दराने व्याज देण्याबाबत संदर्भाधिन क्र.१ येथील दि. २०.०६.२००० च्या शासन 
निर्णयान्वये धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आलेला होता. तद्नंतर संदर्भाधिन क्र.२ येथील दिनांक 
१६.०४.२०१३ च्या शासन निर्णयान्वये वरील ६ टक्के व्याजाची आकारणी बंद करण्याबाबत 
धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आलेला आहे. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाची आर्थिक 
परिस्थिती विचारात घेऊन महामंडळास पायाभूत सोयी सुविधा निर्माण करण्याकरीता अधिक 
भांडवली अंशदान उपलब्ध करुन देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधिन होता. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाला प्रवासी कराची रक्‍कम १७.५ टक्के या दराने 
शासनास अदा करावी लागते. प्रवासी कराचा हा दर १७.५ टक्के इतकाच ठेऊन महामंडळाने ७.५ 
टक्के प्रमाणे प्रवासी कराची रक्‍कम शासनास अदा करावी व उर्वरित १० टक्के कराची रक्‍कम 
शासनाचे भांडवली अंशदान म्हणून महामंडळाने समायोजित करावे. सदर भांडवली अंशदान 
स्वरुपात देण्याबाबत शासन निर्णय काढण्यात यावा. 


२. प्रवासी कराची १० टक्के रक्‍कम शासनाचे भांडवली अंशदान म्हणून खालील 
लेखाशिर्षाखाली समायोजीत करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांक: क्र.एसटीसी-०८१४/प्र.क्र.४७८/परि-१, दिनांक ¥.019.2094. 


लेखाशिर्ष - मागणी क्र.बी-३ 
३०५५, मार्ग परिवहन, 
१९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना सहाय्य 
(००) (०१) महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बसस्थानकाचे 
आधुनिकीकरणांतर्गत बांधकाम व इतर सोईसुविधा (३०५५ ००५२) (योजनांतर्गत) 
३५, भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरिता अनुदान 


३. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २४५/२०१५/व्यय-८, 
दि. १५.०५.२०१५ अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


Ce सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०७०४१२०२२४००२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Prakash K Sabale 
fa a S h DN: c=IN, o=Government Of 

Maharashtra, ou=Deputy Secretary, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 


Sabale ७ ण 
(प्रकाश साबळे) 
उप सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


. महाळेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षण), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 
. महालेखापाल (वाणिज्यिक लेखा परिक्षा), मुंबई 
. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
. उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
६. निवासी लेखा परिक्षण अधिकारी, मुंबई 
७. वित्तिय सल्लागार व मुख्य लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 
८. वित्त विभाग (व्यय -८/साऊ अर्थसंकल्प-१०/अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई Yoo 032 
९. गृह विभाग (बीयुडी-१/बीयुडी-२/परिवहन-३/परिवहन-४), मंत्रालय, मुंबई 
१०. निवडनस्ती/परिवहन-१. 


०८ “८७ AD WO 


पृष्ठ २ पैकी २ 


